धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी 
अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित 
शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ मधील पात्र शाळांना सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

तारीख:-१३ जून, २०२३. 
वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२ / प्र.क्र.४०/ का-६, दि.१६.१.२०२३ 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का.६, दि. ३१ मार्च, २०२३ 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२३/ 
जिनिसऔ/अल्पसंख्यांक शाळा/अनुदान/कावि-११६६, दि. 92.08.2023. 


प्रस्तावना :- 
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुळ शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित झाळा, 
कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद झाळा व अपंग झाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७ आक्टोबर, २०१५ अन्वये 
राबविण्यात येत आहे. सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सन २०२२-२३ मध्ये 
शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील पात्र शाळांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातून वितरित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय निवड समितीने संदर्भाधीन शासन 
निर्णय दि.७.१०.२०१५ मधील तदतुदीनुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जाची छाननी केली असून, छाननीअंती 
पात्र शाळांची यादी, शिफारशी व आवश्‍यक निधीच्या मागणीसह प्रस्ताव मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविला 
आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची शासनस्तरावर छाननी करुन 
त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या शाळांची संख्या व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी 
रू.२.०० लाख) अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


अ.क्र. | विभाग जिल्हा | पात्र शाळांची संख्या । प्रस्तावित अनुदान (रु. लाखात) 
ध्व . | औरंगाबाद विभाग | औरंगाबाद | १८ ३६,००,०००/- 
एकूण १८ ३६,००,०००/- 


उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या “परिशिष्ट अ* येथील 
यादीनुसारच्या एकूण १८ शाळांना रु. ३६,००,०००/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख, फक्त) इतके अनुदान या 
योजनेंतर्गत मंजूर करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियत्रंण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांच्या नावासमोर त्या शाळेच्या मागणीचे 
स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आळा आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेला उक्त निधी 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित करण्यास खालील परिच्छेदातील 
बाबींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून वितरण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय दि. ०७.१०.२०१५ मधील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका U DEIS CODE / 
INSTITUTE CODE / लायसन्स क्रमांकासाठी अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात 
एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अज्ञा वेगवेगळया शाळा / महाविद्यालये हे 
दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेगवेगळ्या पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे U DEIS 
CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी / आवारासाठी या DEIS CODE पैकी फक्त 
एकाच DEIS CODE साठी अनुदान मंजूर करण्यात येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत 
नाहीत, याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ 
मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना चाळू वर्षात 
ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी 
खर्ची टाकावा. 
३. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांना 
अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व 
नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच 
जिल्हाधिकारी यांनी या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट-ब “ नुसार विहित नमुन्यात शासनास व 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


महालेखापाल कार्यालयास उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी:-१०८२ / दसीआर-९० /८४ / कोष-५, दि.२४ 
सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दि. ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास 
निश्चितपणे सादर करावा. 


8, या योजनेंतर्गत उद्भभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ 
मध्ये नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


प. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२१) अल्पसंख्यांक 
शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणेकरिता सहायक अनुदान कार्यक्रम (२२३५ ए ३४७) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. या निधी वितरणासाठी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२३ / प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल २०२३ अन्वये माहे एप्रिल-२०२३ ते जून २०२३ या तिमाहीसाठी २०% च्या मर्यादेत 
म्हणजेच रू. ४.०० कोटी इतकी तरतूद दर्शविण्यात आलेली असून सद्य:स्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाळीवर (BDS) १०% म्हणजेच रू.२.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर 
रकमेमधून उक्त रू. ३६,००,०००/- इतका निधी चाळू मागील वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६३ / २०२३ / व्यय-१, दिनांक ०८.३.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१३१०२११४१९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ॥॥(0)1-॥९(॥)॥)॥ ४५४४४५४५७४. 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
4.20=7eac303551¢8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba92 


40e47d3c71 2ae3ea9, postalCode=400032, st=Maharasht 
B TA S H | [ D A R seria INumber=7E694259001 AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E61 
CA9FC40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 
te: 2023.06.13 18:10:40 +05'30' 
(मो. बा. ताशिलदार 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

४) सर्व मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

६) मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१२) महालेखापा ८ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१४ जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

१६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग. 

१७ जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद. 

१८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

१९) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) सर्व संबंधित शाळा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


“परिशिष्ट-अ “ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२२/ प्र.क्र. ४०/ का.६ दि. १३.०६.२०२३ चे सहपत्र 


संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव 


प्रयोजन 


अनुदानाचे वर्ष | 


औरंगाबाद विभाग, 


जि. औरंगाबाद. 


आम्रपाळी सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित निवासी 
मुकबधिर निवासी शाळा, तिडी, ता. वैजापूर,जि. 
औरंगाबाद. 


इन्व्हर्टर खरेदी करणे. 


Seer एज्युकेडान सोसायटी, फुनशेवरा, ता. 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद, ER संचालित आकाडा 
मतिमंद निवासी शाळा, वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


संगणक खरेदी करणे. 


मुलतानी बहूउद्देशिय शिक्षण संस्था, ताडांबाजार, 
ता. शिल्लोड, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित फकीर 
मो. खान उर्दु प्राथमिक शाळा, बाजार गाद्री फुलंब्री, 
ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 


संगणक खरेदी करणे. 


छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, जुना 
भावसिंगपुरा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे 
संचालित ज्ञापसंपदा प्राथमिक विद्यालय, 
भावसिंगपुरा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


बेच, डेस्क व टेबल खरेदी 
करणे. 


षु शि 


डॉ. बी.आर.आंबेडकर Par, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचालित काळुका माता प्राथमिक 
विद्यालय, शोंद्राबन परिसर, ता. जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी 
करणे. 


फोस्टर डेव्हलपमेट शिक्षण संस्था, एन-५, सिडको, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित फोस्टर 
डेव्हलपर्मेट प्राथमिक शाळा, सिडको, शिवाजीनगर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


ग्रंथालय उभारणे. 


गोपिनाथ दलाल बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
कुडालनगर, जालना रोड, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचाळित गोपिनाथ प्राथमिक 
शाळा, हिनानगर, चिकलठाणा, गट नं.२७२, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


प्रोजेक्टर, स्मार्ट टि.व्ही, 
संगणक खरेदी करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


és 


संकल्प शिक्षण आणि सांस्कृती प्रतिष्ठाण, 
औरंगाबाद, सिडको वाळुंज, महानगर-१, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित यडाश्री 
प्राथमिक झाळा, वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


अध्यापनाची साधणे खरेदी 


करणे. 


विश्वकर्मा शिक्षण प्रसारक व ग्राम विकास मंडळ, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित 
विश्वकर्मा विद्यामंदीर  आकाडावाणीसमोर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


संगणक, प्रिटर व साप्टवेअर 
खरेदी करणे. 


षि Oo, 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा, 
हिना नगर, चिकलठाणा, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी 
करणे. 


षि १, 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचालित गुरूकुल प्राथमिक शाळा, 
लासूर स्टेशन, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी 
करणे. 


१२. 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचालित कै. साहेबराव पाटील 
सुलतानपुरकर विद्या मंदीर, हिना नगर, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 


टेबल, कपाट व खुर्ची खरेदी 
करणे. 


१२३. 


पटेल उर्दु एज्युकेशन संस्था, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचालित मराठी प्राथमिक शाळा, 
देवळाई, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
निर्माण करणे. 


१४. 


मुलतानी बहुउद्देशिय संस्था, तांडा बाजार, ता. 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित 
स्व.गंगारामजी माध्यमिक विद्यालय, पिंपळगांव पेठ, 
ता. सिछ़ोड, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क खरेदी करणे. 


१६५. 


अजीजुर्रहमान एज्युकेशन सोसायटी, पिशोर, ता. 
कन्नड, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित रायभान 
जाधव उर्दु हायस्कुल, पिशोर, ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 


संगणक, बेंचेस, डेस्क व 
झेरॉक्स मशिन खरेदी करणे. 


१६. 


सहारा Wir व वैद्यकोय सेवा मंडळ, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचालित साधना 
पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, अंधानेर, ता. कन्नड, 
जि. औरंगाबाद. 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
निर्माण करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


१७. 


एकता एज्युकेशनल अन्ड कल्वरल इंन्स्स्टीटयुट, 
प्लॉट नं.११, एन-१२, डी सेक्टर, सिडको, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद, द्वारे संचाळित रशिदा 
बेगम देशमुख उर्दु हायस्कुल, मिसारवाडी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


ग्रंथालय, पुस्तके खरेदी करणे. 


चिट 


मौलवी अकबरमिया एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, युनुस कॉलनी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद, द्वारे संचालित नॅशनल उर्दु प्राथमिक 
शाळा, गरमपाणी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


बेचेस, डेस्क व टेबल खरेदी 
करणे. तसेच शाळा देखभाल 
दुरूस्ती करणे. 


एकूण रूपये-३६,००,०००/- 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


UTILIZATION CERTIFICATE 
Certificate that an amount of -------------- drawn vide----------- Dated------ under 
Major Head 2234A3%9-39towards Granr-in-Aid from------ --- Treasury was utilized for the 


purpose of “ अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणे “ as mentioned in the sanction order 


purpose of ------------------- dated------ of the District Collector,-------- 


Signature of District Collector. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/का-६ 


“परिशिष्ट-ब” 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
मी/आम्ही क्री: ना त वा teed canes आणि 
BY कया पा ee el टना, असे प्रमाणित करतो की, महाराष्ट्र शासन, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई मार्फत अल्पसंख्याक खाजगी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय / अपंग शाळा / नगरपरिषद / नगरपालिका 
/ महानगरपालिका शाळांस पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 
आसेव्या 00० वा ee रत मराळे या संस्थेच्या 


0000000000 0000000000011101.00000000010:010.00000000. tas या शाळेस /कनिष्ठ महाविद्यालयास / अपंग शाळा 
नगरपरिषद/नगरपालिका/ महानगरपालिका शाळा वर्ष २०२२ -२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या रु. ........................... 
(अक्षरी रुपये....................................................... ) एवढया अनुदानाचा उपयोग आम्ही खालील प्रयोजनांसाठी केला आहे 
आणि सदर अनुदान ज्या बाबींसाठी मंजूर करण्यात आले होते त्याच प्रयोजनांसाठी खर्च करण्यात आले आहे. 


1 लल 


आम्ही असेही प्रमाणित करतो की, सदर खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुनच करण्यात आला आहे. 


अ.क्र पदनाम नाव स्वाक्षरी 
१ अध्यक्ष 
२ सचिव 
३ मुख्याध्यापकप्राचार्य / 
४ मुख्याधिकारी / गट शिक्षणाधिकारी / शिक्षण 


अधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / उपशिक्षणाधिकारी 
/ जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी वर्ग-१/ सह 
संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण / महानगरपालिका 
/ समाजकल्याण अधिकारी / शिक्का- 


पालक शिक्षण संघटना यांचे अध्यक्ष 
शिकक्‍्का- 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०२३ / प्र.क्र.४०/ भाग-१ /का-६, दि. १३.६.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


